श्री महालक्ष्मी जगदंबा संस्थान, कोराडी, ता. कामठी, 
जि. नागपूर या तिर्थस्थळ विकास आराखडयास रुपये 
४०.०० कोटी इतका निधी वितरित करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : नासुप्र-१६२२/प्र.क्र.२२७/नवि-२६ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक:- २७ फेब्रुवारी, २०२४. 


वाचा :-१) शासन निर्णय, नगर विकास विभाग, क्रमांक: नासुप्र-१६२२/प्र.क्र.२२७/नवि-२६, 
दि.१३ मार्च, २०२३. 
२) शासन निर्णय, नगर विकास विभाग, क्रमांक: नासुप्र-२०२३/प्र.क्र.५०८/नवि-१६, 
दि.०६ जुले, २०२३. 
३) शासन निर्णय, नगर विकास विभाग, क्रमांक: नासुप्र-१६२२/प्र.क्र.२२७/नवि-२६, 
दि.१९ डिसेंबर, २०२३ 
8) शासन निर्णय, नगर विकास विभाग, क्रमांक: नासुप्र-२०२३/प्र.क्र.१०८(भाग-१) 
/नवि-१६ (ई-७१९४०८), दि.०८ जानेवारी, २०२४. 
५) जिल्हाधिकारी, नागपूर यांचे पत्र क्र. डेस्क १२/ एमयुएन-३/कावि-३०९/२०२३ 
१८/१२/२०२३ 


प्रस्तावना : 

श्री महालक्ष्मी जगदंबा संस्थान, कोराडी, ता. कामठी, जि. नागपूर या तीर्थस्थळ विकास 
आराखडयांतर्गत रु.१४०.७७६ कोटी इतक्या किंमतीचा टप्पा-३ व रु.७४.१७ कोटी इतक्या किंमतीचा टप्पा-४ 
SAM एकूण रु.२१४.९४ कोटी किंमतीच्या आराखडयास संदर्भ क्र. १ येथील शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय 
मान्यता देण्यात आली होती. त्यानंतर टप्पा-३ व टप्पा-४ चे एकत्रिकरण करुन, आराखड्याच्या किंमतीत 
बदल न करता, रु. २१४.९४ कोटी किंमतीच्या नविन/सुधारीत १६ कामांचा (Scope of work) समावेश 
असलेल्या तीर्थक्षेत्र विकास आराखड्यास संदर्भ क्र. ३ येथील शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय मान्यता 
देण्यात आली आहे. 


२. श्री महालक्ष्मी जगदंबा संस्थान, कोराडी, ता. कामठी, जि. नागपूर या तीर्थस्थळ विकास 
आराखडयास टप्पा-३ व ४ अंतर्गत प्रस्तावित कामांसाठी सन २०२३-२०२४ करीता (२२१७ ॥०११) या 
लेखाशिर्षाअंतर्गत संदर्भ क्र. २ येथील शासन निर्णयान्वये रु. ५.०० कोटी व संदर्भ क्र. ४ येथील शासन 
निर्णयान्वये रु. ५.०० कोटी इतका निधी वितरीत करण्यात आला आहे. 


३. जिल्हाधिकारी, नागपूर यांनी श्री महालक्ष्मी जगदंबा संस्थान, कोराडी, ता. कामठी, जि. नागपूर या 
तीर्थस्थळ विकास आराखडयास टप्पा-३ व ४ अंतर्गत प्रस्तावित कामांसाठी सन २०२३-२०२४ करीता 
अर्थसंकल्पित रकमेतील अवितरित निधी वितरीत करण्याबाबत संदर्भ क्र. ५ वरील प्रस्तावाद्वारे विनंती 
केली आहे. त्यानुसार सदर निधी वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय : 
श्री महालक्ष्मी जगदंबा संस्थान, कोराडी, ता. कामठी, जि. नागपूर या तीर्थस्थळ विकास 
आराखडयांतर्गत टप्पा-३ व टप्पा-४ करीता सोबत जोडलेल्या परिशिष्ट-अ मध्ये नमुद कामांसाठी रुपये 


शासन निर्णय क्रमांकः नासुप्र-१६२२/प्र.क्र.२२७/नवि-२६ 


४०.०० कोटी इतका निधी जिल्हाधिकारी, नागपूर यांच्याकडे वितरीत करण्यास खालील अटी व शर्तीच्या 
अधीन राहून शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे. 


अटीव शार्ती :- 


. शासन निर्णय, दि.१९ डिसेंबर, २०२३ अन्वये निश्चित करण्यात आलेल्या अटी व शर्ती कायम राहतील. 


सदर आराखडयातील कामांसाठीचा खर्च नगर विकास विभागाच्या लेखाशीर्षांतर्गत “(00)(99) श्री महालक्ष्मी 
जंगदबा संस्थान कोराडी, जि. नागपुर या तीर्थस्थळ विकास आराखडयाच्या अंमलबजावणीसाठी नागपूर 
सुधार प्रन्यासला सहाय्य (कार्यक्रम) ३१, सहायक अनुदाने (वेतनेतर) (२२१७ ॥०११)” या लेखाशिर्षाखाली 
करण्यात यावा. 

सदर निधी आहरीत करुन वितरीत करण्यासाठी जिल्हाधिकारी, नागपूर यांना नियंत्रक अधिकारी म्हणून 
घेषित करण्यात येत आहे. सदर आराखडयातील कामांकरीता उपलब्ध करुन देण्यात येणारा निधी संबंधित 
कार्यान्वयीन यंत्रणांना वितरीत करण्याची जबाबदारी संनियंत्रण अधिकारी म्हणून जिल्हाधिकारी, नागपूर 
यांची राहील 

आहरण व संवितरण अधिकाऱ्याने सदर आहरीत करण्यात येणारा निधी तात्काळ वितरीत करावा. सदरचा 
निधी दिनांक ३१ मार्च, २०२४ अखेर खर्ची पडेल याची दक्षता घ्यावी. दिनांक ३१ मार्च, २०२४ अखेरचा 
अखर्चित निधी संबंधितांनी शासनाच्या खाती तात्काळ जमा करावा. 


. शासन निर्णय, दि.१९ डिसेंबर, 2023 मधील अटी व शर्तीनुसार वितरीत रुपये ४०.०० कोटीमधून परिशिष्ट- 


अ मध्ये नमुद कामांच्या अंदाजपत्रकांना सक्षम अधिकाऱ्यांची तांत्रिक मान्यता घेण्यात यावी किंवा घेण्यात 
आल्याची खात्री करावी. 

सदर निधी ज्या कामासाठी मंजूर करण्यात आला आहे त्याच कामासाठी वापण्याची दक्षता घ्यावी. तसेच 
योजनेसंदर्भात निधीच्या खर्चाबाबतची उपयोगिता प्रमाणपत्रे विहित कालमर्यादेत शासनास सादर करावीत. 
जिल्हाधिकारी, नागपूर यांनी शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्र. अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, 
दि.१२.०४.२०२३ मधील विहित अटी व शर्तीची पुर्तता होत असल्याबाबत खातरजमा करावी. 


सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या सहमतीने त्यांच्याकडील अनौपचारीक संदर्भ क्र. ५१/व्यय- 
३, दि.०८.०२.२०२४ ला अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०२२७१६१९२९१६२५ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने. 
१/| DYA RA M A Pp PA BN co cOvemENT OF MAHARASHTRA, ou=URBAN DEVELOPMENT 


2.5.4.20=7b40f543d9d95d4cad6707bb7eae1089289d9878b7cb34418f111566e3223bal, 
postalCode=400032, st=Maharashti 


HAMPAYYA — rr 
(विद्या हम्पय्या) 
शासनाचे उप सचिव 
प्रत (आवश्‍यक व तातडीच्या कार्यवाहीसाठी) : उपसचिव (नवि-१६), नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
प्रति, 
१. मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


२. मा. उपमुख्यमंत्री, विधी व न्याय तथा पालकमंत्री, नागपूर यांचे खाजगी सचिव. 
पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः नासुप्र-१६२२/प्र.क्र.२२७/नवि-२६ 


३. मा. उपमुख्यमंत्री, वित्त व नियोजन यांचे खाजगी सचिव. 


नागपूर जिल्हयातील संबंधित संसद सदस्य, विधानसभा/विधानपरिषद सदस्य. 
. मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई. 

. अपर मुख्य सचिव, वित्त/नियोजन/सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
. आयुक्‍त तथा संचालक, नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय, मुंबई. 

. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र१/२, मुंबई/नागपूर. 
९. 


विभागीय आयुक्त, नागपूर. 


१०. जिल्हाधिकारी, नागपूर. 
११. निवडनस्ती (नवि-२६). 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः नासुप्र-१६२२/प्र.क्र.२२७/नवि-२६ 


परिशिष्ट - अ 


(शासन निर्णय, नगर विकास विभाग, क्रमांक: नासुप्र-१६२२/प्र.क्र.२२७/नवि-२६, 


दि.१९ डिसेंबर, २०२३ मधील कामांचे विवरणपत्र) 


अ.क्र माचे विवरण रक्‍कम रु. (लाखात) 
Ea महाद्वार पुतळे - विद्यमान महाद्वारचा विस्तार, FRP मध्ये छत्रपती ८५०६६१८६.०० 
"| शिवाजी महाराज व आई तुळजाभवानीचा पुतळा. 
कॅनल कंपाउंड वाल - संरक्षण भित व त्यावर एमएस ग्रीलसह विद्यमान १५१३३३०३.०० 

ह कालव्याच्या भिंतीचा विस्तार इत्यादी. 

३. ।४॥?महाद्वार- राजगड महाद्वार प्रत्येक बाजूला १० मी. लांब. ३४४२०१५०.०० 
वि शक्तीपीठ म्युरल्स - अस्तित्वात असलेल्या भितीवर ५२ शक्तीपीठ १३०७१२४०.०० 

म्युरल्स (FRP). 

५. | मोनो रेल ७ स्थानकांसह २.५ कि.मी. जाय ट्रेन. १७४६३७३०४.०० 

किड्स ASSA पार्क - इनडोअर आणि आउटडोअर किड्स अँडव्हेंचर ३११८९१८४९.०० 

व गेम्स. 

प्त मेरा भारत महान - FRP मध्ये भारतातील २९ राज्यांच्या इमारती आणि २५३६५८६८०.०० 
* | उंचीचे प्रदर्शन 

र अँम्युझमेंट पार्क क्षेत्र विकास: जमीन विकास, कार्ड पेव्हिंग स्टॅम्प काँक्रीट ५७६४०३९०.०० 
"| इत्यादी. 

९. ।अम्युझमेंट पार्क कंपाउंड वॉल - काटेरी तार कंपाउंड वॉल. ७२५८७५३.०० 
| ao. | एंम्युझमेंट पार्क एंट्री गेट - टिकोट हाऊस. ७५९३९५६.०० 
। ११. | अँम्युझमेंट पार्क ब्रिज - वॉटर बॉडी आणि पुलाचे आकर्षण वैशिष्ट्य १०८६३८१७.०० 
१२. | डिनो पार्क ८०३००४००.०० 
१३. । अंम्युझमेंट पार्क राइड्स १८६९२५०७५.०० 
। १४. | MEP काम - इलेक्ट्रिकल, HVAC, अग्निशमन इत्यादी. १८२२८७०५९.२० 
१५. | १५१ फुट हनुमान मुर्ती 9494000000,00 
१६. | लडस्केपिंग आणि वृक्षारोपन २७७९५२७६.५४ 


विविध (रॉयक्‍्टी आणि चाचणी शुल्क) इत्यादी. 


५३६२२७८.३५ 


एकूण १५६८९०५७१७.०९ 
आकास्मीकता ४ टक्के रु. ६२७५६२२८.६८ 
वस्तु व सेवा कर (जी.एस.टी.) १८ Tah रु. २८२४०३०२९.१० 


नागपूर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण पर्यवेक्षक शुल्क (पीएमसी 
शुल्कासह) १० टक्के रु. 


१५६८९०५७१.७० 


भाव वाढ ५ टक्के रु. 


७८४४५२८५.८५ 


एकूण रु. 


२१४९४००८३२.०० 


आराखड्याची एकूण किंमत रु. २१४.९४ कोटी 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


